जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, बीड च्या कार्यकारी 
परिषदेतील (Governing Council) नामनिर्देशित 
सदस्यांची नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र.डीएमएफ-०११८/प्र.क्र. ०६/उद्योग-९, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०१.१०.२०१८. 


पहा- १. शासन अधिसुचना क्र. एमडीएफ ६१५/५१/प्र. क्र. ३४/ उद्योग-९, 
दिनांक ०१.०९.२०१६. (महाराष्ट्र शासन राजपत्र, प्रकाशित दिनांक ०७.०९.२०१६.) 
२. शासन अधिसुचना क्र. एमडीएफ ०६१५/प्र. क्र. ३४/ उद्योग-९, 
दिनांक ०१.०९.२०१६. (महाराष्ट्र शासन राजपत्र, प्रकाशित दिनांक ०७.०९.२०१६.) 


प्रस्तावना :- 

खाण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन) अधिनियम, १९५७ 
मध्ये सुधारणा करून खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन) सुधारणा अधिनियम, २०१५ हा शासन 
अधिसुचना, दिनांक २७.०३.२०१५ अन्वये अधिसूचित केला आहे. 
२. प्रस्तुत खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन) सुधारणा अधिनियम, 2094 Helles Hos ९ (8) 
मधील तरतुदींनुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये खाणबाधित क्षेत्र व व्यक्तींच्या विकासाकरिता 
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान स्थापन करणे अपेक्षित आहे. सदरील तरतुदींच्या अनुषंगाने दिनांक 
०१.०९.२०१६ च्या शासन अधिसुचने अन्वये जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानची स्थापना, रचना व 
कार्यपध्दतीबाबतचे नियम निर्गमित करण्यात आले आहेत. 
३. सदर नियमातील तरतुदींच्या अनुषंगाने जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, बीड च्या कार्यकारी 
परिषदेमधील (Governing Council) नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुकतीकरिता बीड जिल्ह्याचे 
पालक मंत्री तथा अध्यक्ष जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, बीड यांच्याकडून शिफारस प्राप्त झाळी आहे. सदर 
शिफारशींच्या अनुषंगाने जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, बीड च्या कार्यकारी परिषदेवरील Governing 
Council) नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

उपरोक्त वस्तुस्थिती लक्षात घेता शासन अधिसुचना दिनांक ०१.०९.२०१६ च्या तरतुदींच्या 
अनुषंगाने जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, बीड च्या कार्यकारी परिषदेवर Governing Council) पुढील 
सदस्यांची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यास सहमती देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डीएमएफ-०११८/प्र.क्र. ०६/उद्योग-९, 


प्रतिष्ठानचे नाव- जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, बीड. 


अ. क्र. सदस्य पदनाम | arrears / शिफारस 
०१ जिल्ह्यातील विधानसभा / | सदस्य | ०१. मा. श्री. आर.टी.देशमुख, विधानसभा 
विधानपरिषद सदस्यांमधून सदस्य (माजलगाव). 
कमाल ०३ सदस्य ०२. मा. श्री. लक्ष्मणरावजी पवार विधानसभा 
सदस्य (गेवराई). 


०३. मा. श्री.भिमरावजी धांडे, विधानसभा सदस्य 
(आष्टी-पाटोदा-शिरूर). 


०२ जिल्ह्यातील सेवाभावी | सदस्य fod. श्री हनुमंत नामदेव नागरगोजे, चेतन्य 
संस्थांमध्ये कार्यरत सेवाभावी संस्था, औरंगापूर, ता. परळी, 
ARAL कमाल ०२ जि. बीड. 
सदस्य ०२. श्री बिभीषण रोकडीबा फड, स्व. भ. की. 


सबनीस सेवाभावी संस्था, अंबाजोगाई, जि. बीड. 
03 जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानास | सदस्य | ०१. श्री उदयसिह जगमोहन दिख्खत, 


अंशदान देणारे संबंधित रा. धारूर, जि. बीड. 

जिल्ह्यातील ०२. श्री देविलाल चुन्नीलाल पांडे, रा. परळी 
खाणपट्टाधारकाचे प्रतिनिधी वैजनाथ, जि.बीड. 

कमाल ०३ सदस्य ०३. श्री हरिभाऊ तात्याराव देशमुख, रा. कुंडी, 


ता. धारूर, जि.बीड. 


२. उपरोक्त नमूद सदस्यांच्या कार्यकाळाबाबत दिनांक ०१.०९.२०१६ च्या शासन अधिसुचनेतील 
सर्व तरतुदी लागू राहतील. उपरोक्त नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्‍ती पुढील ०३ वर्षांकरिता अथवा ते 
सदर पदावर कार्यरत असतील या पैकी जे अगोदर असेल त्या कालावधीकरिता या शासन 
निर्णयाच्या दिनांकापासून करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१८०९२९१५५०४४४२१० असा आहे. 
हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Deepali Sayaji oa came at eine 


tra, 
2.5.4.20=b9e1548d824e3f700989 1624cf665609c7dcf4fc02e9f5 5da5f39a5a 
910d5949, 


; serialNumber=c6d4814154203bcf6158f33c52a854240c9e522b4fabfc2851 
a | bf7dfe1d4616ba, cn=Deepali Sayaji Patil 


pi 
Date: 2018.10.01 15:36:14 +05'30° 


(दिपाली पाटील) 
कक्ष अधिकारी 


प्रत, 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीएमएफ-०११८/प्र.क्र. ०६/उद्योग-९, 


२) मा. मंत्री (खनिकर्म) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) मा. पालक मंत्री तथा अध्यक्ष जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, बीड यांचे स्वीय सहायक. 
४) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, 
मुंबई-४०० ०३२. 
५) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, 
मुंबई-४०० 032. 
६) मा. राज्यमंत्री (खनिकर्म) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७ जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
बीड. 
८) मा. श्री. आर.टी.देशमुख, विधानसभा सदस्य तथा सदस्य जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, बीड. 
९) मा. श्री. लक्ष्मणरावजी पवार, विधानसभा सदस्य तथा सदस्य जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, 
बीड. 
१०)मा. श्री. भिमरावजी धांडे, विधानसभा सदस्य तथा सदस्य जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, बीड. 
११) श्री. हनुमंत नामदेव नागरगोजे, चैतन्य सेवाभावी संस्था, औरंगापूर, ता. परळी, जि. बीड. 
१२) श्री. बिभीषण रोकडीबा फड, स्व. भ. की. सबनीस सेवाभावी संस्था, अंबाजोगाई, जि. बीड.. 
१३) श्री. उदयसिंह जगमोहन दिख्खत, रा. धारूर, जि. बीड 
१४)श्री. देविळाल चुन्नीलाल पांडे, रा. परळी वैजनाथ, जि.बीड. 
) 
) 
) 
) 


१५) श्री. हरिभाऊ तात्याराव देशमुख, रा. HST, ता. धारूर, जि.बीड. 

१६) संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर. 

१७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 

१८) अपर मुख्य सचिव (उद्योग), यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग. 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१९) उपसचिव (खनिकमी, यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ३२. 

२०) जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड. 

यांना विनंती करण्यांत येते की त्यांनी जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, बीड च्या कार्यकारी 

परिषदेतील (Governing Council) उपरोक्त नामनिर्देशित सदस्यांना सदरील 
नामनिर्देशनाबाबत आपलेस्तरावरून अवगत करावे. 

२१) निवड नस्ती (उद्योग-९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


